महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब (प्रशासन शाखा) 
मधील अधिकाऱ्यांच्या नियतकालीक बदल्या- 
अधिक्षक व तत्सम पदे. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली ३१२०/प्र.क्र.६१/प्रश्ा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०४ ऑगस्ट, २०२० 


वाचा:- 9) शा.शि.व क्री.वि., शासन निर्णय क्र. ईएसटी-३९१७/प्र.क्र.४६/प्रशा-२, दिनांक १७.०३.२०१७. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०१७/प्र.क्र. ४१५/कार्यासन-१२, 
दिनांक ०९.०४.२०१८. 
3) शा.शि.व क्री.वि., शासन निर्णय क्र. ईएसटी-३९२०/प्र.क्र.२५/प्रशा-२, दिनांक २०.०३.२०२०. 


शासन आदेठा- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ हे दिनांक ०१ जुले, २००६ पासून अंमलात आले आहेत. 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ६ नुसार बदली करण्याबाबत सक्षम प्राधिकारी घोषित 
करण्यात आले आहेत. तसेच या कलमाच्या परंतूक २ नुसार बदली करणाऱ्या सक्षम प्राधिकाऱ्याला, 
सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे, या कलमाखाली त्याचे अधिकार त्याच्या कोणत्याही दुय्यम 
प्राधिकाऱ्याकडे सोपविता येतील, अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शिक्षण सेवा 
गट-अ व गट-ब मधील विविध संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार प्रत्यार्पित करण्याचा निर्णय 
दिनांक ३० मे, २०१५ च्या शासन निर्णयाद्वारे घेण्यात आलेला आहे. 


२. सदर अधिनियमातील तरतुदीनुसार दिनांक ३१ मे, २०२० रोजी तीन वर्षाचा कालावधी पूर्ण 
करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या बदलीचा प्रस्ताव नागरी सेवा मंडळासमोर सादर करण्यात आला होता. नागरी 
सेवा मंडळाने सामान्य प्रशासन विभागाच्या समुपदेशनाव्दारे बदल्या करण्यासंदर्भात दिनांक ९ एप्रिल, 
२०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या आदेशामधील मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊन गट ब मधील बदलीपात्र 
अधिकार्‍यांच्या बदलीसंदर्भात शिफारशी केलेल्या आहेत. सदर शिफारशी विचारात घेऊन, सक्षम 
प्राधिकाऱ्यांनी दिलेल्या पूर्व मान्यतेनुसार GSTS तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांची बदलीने त्यांच्या नावासमोर 
स्तंभ क्रमांक-३ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी १ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली ३१२०/प्र.क्र.६१/प्रशा-२ 


अ.क्र. सध्याचे नाव व पदनाम बदलीनंतरची पदस्थापना अभिप्राय 

q 2 3 8 

7 श्रीम. नीता सैराज पाटील, अधीक्षक वे.व भ.नि.प. (माध्य) श्री. रविद्ररिंग परदेशी यांच्या 
अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह शिक्षण निरीक्षक उत्तर विभाग बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी 
निधी पथक,(माध्यमिक) शिक्षण मुंबई 
निरीक्षक कार्यालय, दक्षिण विभाग, 
मुंबई 

२ | at. पांडुरंग बापूसाहेब पाटील, अधीक्षक वे.व भ.नि.प.(प्राथ.) श्री.अनिल बनसोडे यांच्या 
अधीक्षक, वेतन व भ.नि.नि. पथक । जि.प. सातारा बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी 
(माध्यमिक) जि.रत्नागिरी 

3. श्री. रविद्ररिंग york परदेशी, | अधीक्षक वे.व भ.नि.प श्रीमती नीता पाटील यांच्या 
अधीक्षक वेतन व भविष्य निर्वाह (माध्यमिक)शिक्षण निरीक्षक बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी 
निधी पथक (माध्य) दक्षिण विभाग मुंबई 
शि.नि.उत्तर विभाग मुंबई 

४ | श्री. मनोजकुमार हसनराव अधीक्षक वे.व भ.नि.प.(प्राथ.) रिक्‍त पदावर 
उबरहंडे, क.प्र.अ.शि.उ.सं.अ.वि. | जि.प.बुळडाणा 
अमरावती 

५ | sf. अमोल श्रीधर पवार अधीक्षक, प्राथमिक शिक्षण Rad पदावर 
अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह । संचालनालय- पुणे 
निधी पथक माध्यमिक, सोलापूर 

६ | सुनिल साईनाथ पोलास, अधीक्षक, | अधीक्षक वे.व भ.नि.प.(माध्य) | रिक्‍त पदावर 
वेतन व भ नि नि पथक, प्रा. जालना । जि.प. जालना 
जिल्हा-जालना 

७ | श्री. अनिल गुलाब बनसोडे, अधीक्षक वे.व भ.नि.प.(माध्य) | रिक्‍त पदावर 
अधीक्षक, जि.प. सातारा 
वेतन व भ.नि.नि. पथक (प्राथमिक) 
जि.सातारा 

८ _ श्रीमती सिमा विठ्ठल पाटील अधीक्षक वे.व भ.नि.प.(प्राथ.) श्री. बा. शां. पवार यांच्या 
अधीक्षक वे.व भ.नि.प.(मा) जि.प. उस्मानाबाद बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी 
जि.उस्मानाबाद 

९ श्री. अशोक उत्तमराव कदम अधीक्षक वे.व भ.नि.प.(प्राथ.) रिक्‍त पदावर 
भ.नि.नि.प. मा. जि.वाशिम जि.प. लातूर 

7 श्री. राजमोहन हरीप्रसाद शर्मा अधीक्षक वे.व भ.नि.प. (माध्य) | रिक्‍त पदावर 


अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह 
निधी पथक माध्यमिक, 
जि.अहमदनगर 


जि.प. जळगाव 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली ३१२०/प्र.क्र.६१/प्रशा-२ 


अ.क्र. सध्याचे नाव व पदनाम बदलीनंतरची पदस्थापना अभिप्राय 
१ २ र ४ 
णं १ | stadt स्वाती आशिष हवेले, अधीक्षक वे.व भ.नि.प.(माध्य) — | श्री. राजमोहन शार्मा यांच्या 
अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह । जि.प. अहमदनगर बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी 


निधी पथक (प्राथ. जि. जळगाव 


१२ श्री.बाबासाहेब MHL पवार वेतन व | अधीक्षक वे.व भ.नि.प. (माध्य) | श्रीमती सीमा पाटील यांच्या 
भविष्य निर्वाह निधी पथका. जि.प.उस्मानाबाद बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी 
प्राथमिक जि.उस्मानाबाद 


३. सदर अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नवीन पदाचा पदभार त्वरित स्विकारावा तसेच त्यांनी अनधिकृत रजेवर 
जाऊ नये. तसेच बदली रद्द करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास, ते शिस्तभंगाच्या 
कारवाईस पात्र ठरतील याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 
8. आयुक्त (शिक्षण) पुणे यांनी या आदेशाप्रमाणे सदर अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सध्याच्या पदभारातून 
तात्काळ कार्यमुक्त करण्याबाबत संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना तातडीने कळवावे व बदली झालेले 
अधिकारी विहित कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील, याची खातरजमा करावी व 
याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 
५. या आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याकरीता बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे वेतन कोणत्याही 
परिस्थितीत दिनांक १ सप्टेंबर, २०२० पासून बदलीपूर्व कार्यालयाने आहरित करु नये. 
६. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००८०४१४१७०३१६२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Di lly signed by DEEPAK VUAY SHELAR 


DEEPAK WAL = 
SHELAR Si 
(दीपक ]ोलार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१) आयुक्त, शिक्षण आयुक्तालय (मध्यवर्ती इमारत), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२) संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परीषद. 

३) सर्व शिक्षण संचालक 

४) सर्व विभागीय अध्यक्ष, म. रा. मा व उ. मा. शि. मंडळ. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली ३१२०/प्र.क्र.६१/प्रशा-२ 


५) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 
६) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
७) संबंधित शिक्षणाधिकारी. 

८) संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 


प्रत माहितीसाठी, 
१) मा. मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे विशेष कार्य अधिकारी. 
२) अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
३) निवडनस्ती, प्रशा-२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


